स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या अखत्यारीतील 
संग्रहालयामधील पुरावशेषांचे ३डी स्कॅनिंग करणे 
कामाच्या निविदेस मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४८/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४८/सां.का.३, 
दिनांक १६.०३.२०२३. 
३) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. छा.शा./११ २०२३/३डी स्कॅनिंग/३३२३, दि. १२.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील 
कोअर कमिटीची बैठक दि.०५.१२.२०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाळी. यामध्ये 
पुरातत्व विभागासाठी एकूण रु.२२३.३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोअर कमिटीने 
संदर्भ क्र.१ येथील इतिवृत्तानुसार मान्यता दिली आहे. यामध्ये अ.क्र.५ (३) येथे “परिसंवाद आयोजन, 
छायाचित्र प्रदर्शन, माहितीपट निर्मिती, पुरावस्तूंचे ३) स्कॅनिंग व प्रिंटींग, डॉक्युमेंटेशन इत्यादी” साठी 
रु.२३.३६ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील १३ 
वस्तुसंग्रहाळयातीळ २२५० पुरावशेषांचे 3D स्कॅनिंग करण्यासाठी एकूण रु.३,०८,७५,०००/- इतक्या 
रकमेस संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कामाची 
निविदा कार्यवाही पूर्ण करुन न्युनतम निविदेचा प्रस्ताव संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालय यांनी संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर न्युनतम 
निविदेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर झासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील संग्रहाळयामधील पुरावशेषांचे ३डी स्कॅनिंग करणे कामाकरीता 
खालील न्यूनतम निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४८/सां.का.३ 


| 9 | निविदाकाराचे नाव ESI Service India LLP 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रुपये |। रु.३,०८,७५,०००/- 


संचालनालयाचा अंदाजित रु.९०५०/- 


प्रती पुरावशोष खर्च 
४ | निविदाकारांचा अंदाजित प्रती | रु.७९१३.४१/- 
पुरावशेष खर्च 
५ | अभिप्राय ESI Service India LLP यांची निविदा १२.६०% कमी दराची 
न्यूनतम निविदा आहे. त्यामुळे सदर निविदा मंजूर करण्यास 
हरकत नाही. 


०२. सदर कामे आवश्यक त्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावीत. ३डी स्कॅनिंग 
करत असताना पुरावशेषांची कोणतिही हानी होणार नाही याची जवाबदारी निविदाकार व संचालक, 
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांची असेल. 


०३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.झेड्डी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम 
(कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

०४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधिच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
यांनी सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरील खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

og. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र.२७ (२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥8॥१59॥॥॥9.90०९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११५१७१२५३०६२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N D A M A R गृ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 
254 


38270, ode=400032 


-281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 186620ec03666d2448 
32, st=Mahare 


al a rashtra, 
serialNumber=BAF9D93 17025580944685E047B9C52D64C532684054F 19E1F02 
374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 


Date: 2024.01.15 17:12:04 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४८/सां.का.३ 


टि 


उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९. 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०.महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१२.अवर सचिव (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


